कोषागारातून रोख देय अनुदान 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत FR (ग्रा) 
अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी अनुसुचित जाती उपयोजना 
घटकासाठी केंद्र feed अनुदान 


वितरीतकरण्याबाबत 
(लेखाशीर्ष २२१५ ९८२६) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४८४ /पापु-१६ 
७वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा 

१) केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेश क्र.: एस-१२०११/७/२०१५-एसबीएम,दि.२५/०७/२०१८. 

2) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र-अर्थसं .२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दि. ०२/०४/२०१८. 
प्रस्तावना 

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत Fa (ग्रा) योजनेअंतर्गत अनुसूचीत जाती उपयोजना घटकासाठी 

२२१५ ९८२६ या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता केंद्र sara रु.१७२८७.०३लक्ष 
नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून तो पूर्णपणे अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. उक्त वाचा 
मधील अ.क्र.१ येथील केंद्र शासनाच्या मंजूरी आदेशान्वये स्वच्छ भारत aM (ग्रा, अंतर्गत अनुसूचीत 
जाती उपयोजना घटकासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिऱ्याचा 
रु.२८९०४.२८ लक्ष (रू.दोनशे एकोण्णवद कोटी, चार लक्ष, अठ्ठावीस हजार फक्त) इतके अनुदान 
राज्यास प्राप्त झाले आहे. सदर केंद्र हिऱऱ्याच्या निधी रु.२८९०४.२८ लक्ष (रू.दोनऱे एकोण्णवद कोटी, 
चार लक्ष, अठ्ठावीस हजार फक्त) एवढा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाने 
कळविले असून सदर उपलब्ध निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत fe (ग्रा) 
योजनेअंतर्गत अनुसूचीत जाती उपयोजना घटकासाठी केंद्र हिऱ्याच्या अर्थसंकल्पित करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४८४/पापु-१६ 


आलेल्या रु.१७२८७.०३ लक्ष एवढ्या निधीपैकी रू. १०६६४.९८लक्ष (रू. VHA सहा कोटी चौसष्ट लक्ष 
अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) इतका निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संचालक, 
पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था यांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ नुसार 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे रोख स्वरूपात मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरावर संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनस्त ठेवण्यात 
आलेली रु. ५७.८९ लक्ष इतकी रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म 
सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम रू. ५७.८९ 
लक्ष (रूपये सत्तावन्न लक्ष, एकोणऐंशी हजार फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट 
व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगळे), पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (श्री.अभय महाजन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, 
रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगळे), पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी रू.५७.८९ लक्ष इतकी रक्‍कम अधिदान व 
लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करून स्वतंत्र धनादेशान्वये संचाळक, पाणी व 
स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
अनुदान सशर्त मंजूर करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे 


अ) या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेले अनुदान ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आले आहे 
त्याच करणासाठी खर्च करण्यात यावे. संबंधित जिल्हा परिषदा/संस्था यांनी या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूर केलेला निधी, या कार्यक्रमासाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 
करावा. 

आ) संबंधित जिल्हा परिषदेने/संस्थेने या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा 
जास्त खर्च करू नये. 

इ) अट क्र. अआणि आ यांची पुर्तता झाली आहे याची खात्री करण्यासाठी, महाळेखापाल-१, 
मुंबई व महालेखापाल-२, नागपूर यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी यांनी लेखे तपासणीसाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४८४/पापु-१६ 


ई) सदर रक्कम केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदींनुसार तसेच 
या संदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेप्रमाणे/ आदेशाप्रमाणे खर्च 
करण्यात यावी. 

उ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाचा विहित नमुन्यातील मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सुचनेप्रमाणे जिल्हा परिषदांनी या अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल 
कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल विहित 
कालावधीत या विभागातील पापु-०४, पापु-१६ व पापु-२० या कार्यासनांस सादर करावा. 

ऊ) पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी निधी वितरण, खर्च याबाबतची नोंद केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर (IMIS) घेण्याची दक्षता घ्यावी. 

i) सदर रक्‍कम खर्च करताना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.७५/ 
अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८ मधील अटी व adi काटेकोरपणे पालन करून आवश्‍यक 
बाबींची पुर्तता करून कार्यपूर्ती अहवाल/नमूद प्रमाणपत्रे शासनास त्वरीत सादर करावीत. 

लू) सदर तरतुद अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या लाभार्थ्यांकरीताच खर्च होईल,याची 
दक्षता घ्यावी. 

ऐए) सदर रक्कम खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर करावे. 

ऐ) स्वच्छ भारत fee (ग्रा, अंतर्गत जिल्हा परिषदांना प्राप्त झालेल्या केंद्र हिळ्याच्या 
प्रमाणात राज्य हिस्सा वितरीत करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेची राहील. 


२. हा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०२ जलनि:स्सारण व 
स्वच्छता, १०७ मलप्रणाल सेवा, (०२) ग्रामसफाई कार्यक्रम, (०२) (९) निर्मल भारत अभियानांतर्गत 
शौचालयाचे बांधकाम,केंद्र पुरस्कृत योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) (केंद्र हिस्सा) (२२१५ ९८२६), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) "या GARNISH घालावा. 


३. सदर शासन निर्णय व वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.०२ एप्रिळ,२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते १० मधील 
अटींची तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील १ ते १० 
अटींची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे. उपरोक्त रु.२८९०४.२८ लक्ष (रू.दोन]े 
एकोण्णवद कोटी, चार लक्ष, अठ्ठावीस हजार फक्त) एवढा निधी राज्याच्या एकत्रीत निधीत जमा 
झाल्याबाबतची खात्री वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करण्यात आळेली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४८४/पापु-१६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८१०२९११२७१८५६२८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Sachin Rane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e ou=Water Supply and Sanitation 

S aal | ta Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c3a 

° 129af986c1f95f6bc3e8165ceaf5 155e6e7, 

Sa C h | ‘al Ra Nn e serialNumber=4b9befd340493837db4cffafa 
6b96eeaf6aa3cl2a7a6bf0467b0f517b724e8 
ee, cn=Smita Sachin Rane 
Date: 2018.10.31 12:50:26 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता). 

३. विभागीय आयुक्‍त, सर्व. 

४. उपायुक्‍त विकास, सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय. 

५. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

९. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 

११.उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१३.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१४.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 

१५.वित्त विभाग, (व्यय-३) मंत्रालय, मुंबई. 

१६.कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४८४/पापु-१६ 


विवरणपत्र 


केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा. अंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजना घटकासाठी सन २०१८-१९ करिता 
केंद्र हिऱ्याच्या निधीचे वितरण (लेखाशिर्ष २२१५ ९८२६). 


शासन निर्णय क्र.स्वमामि-२०१८/प्र.क्र.४८४/पापु-१६, दि.२९ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे सहपत्र. 


(रू.लाखांत) 

अ.क्र. | जिल्हा /संस्थेचे नाव या शासन निर्णयान्वये मुक्त करण्यात येत असलेला एकूण 

निधी 
वैयक्तिक माहिती, शिक्षण | प्रशासकीय 
शौचालयाचे आणि संवाद व बाबी 
दायित्व क्षमता बांधणी 
Ea ? 2 g ५ § 

1 १_| वासो Poe 00,00 ५७.८९ ५७.८९ 
2 | अहमदनगर $20.98 ५७.६५ १५.३० ४९३.१४ 
3 | अकोला ४६३.११ २८.८३ १५.३० ५०७.२४ 
| ४ | अमरावती ३४६.१३ ५७.६५ १५.३० ४१९.०८ 
५ औरंगाबाद १५६.२४ ३७.०५ १५.३० २०८.५९ 
६ । बीड ६४७.७८ ४५.३० १५.३० ७०८.३८ 
1७ | भंडारा | 00 २८.८२ १५.३० ४४.१३ 
८ | बुलढाणा ६२७.९८ ५३.५२ १५.३० ६९६.८० 
९ | as | 0,00 ६१.७६ १५.३० ७७.०६ 
| ao. | धुळे ५७६.२२ १६.४७ १५.३० ६०७.९९ 
११ | गडचिरोली २२.६१ ४९.४० १५.३० ८७.३१ 
१२ | गोंदिया 10.00 | ३२.९५ १५.३० ४८.२५ 
१३ | हिंगोली 393.20 20.48 १५.३० 388.08 
| ae | जालना 10.00 | ३२.९५ १५.३० ४८.२५ 
१५ | जळगाव ५९५.२२ ६१.७६ १५.३० ६७२.२८ 
१६ | कोल्हापूर | e000 | 8९.४१ १५.३० ६४.७१ 
| ao | लातुर १८५.८३ ४१.१८ १५.३० २४२.३१ 
१८ | नागपूर 10.00 | ५३.५२ १५.३० ६८.८२ 
१९ | नांदेड ९३२.९० ६५.८७ १५.३० १०१४.०७ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.४८४/पापु-१६ 


अ.क्र. | जिल्हा /संस्थेचे नाव या झासन निर्णयान्वये मुक्त करण्यात येत असलेला एकूण 
निधी 
२० | नंदुरबार पेष&.६१ २४.७० १५.३० 942.69 
२१ | नाशिक ४४३.६४ ६१.७६ १५.३० ५२०.७ 
२२ । उस्मानाबाद ६१२.९४ ३२.९४ १५.३० ६६१.१८ 
२३ | पालघर | ooo ३२.९४ १५.३० ४८.२४ 
२४ । परभणी १२३९.२६ ३७.०५ १५.३० १२९१.६१ 
२५ पुणे 0.00 |] ५३.५२ १५.३० ६८.८२ 
२६ | रायगड १५६.३१ ६१.७६ १५.३० २३३.३७ 
२७ | रत्नागिरी १७५.९० ३७.०५ १५.३० २२८.२५ 
२८ | सांगली 10.00 | ४१.१७ १५.३० ५६.४७ 
२९ | सातारा ४०.७५ ४५.२९ १५.३० १०१.३४ 
३० | सिधुदुर्ग 0.00 | ३२.९४ १५.३० ४८.२४ 
३१ सोलापूर 324.88 ४५.२९ १५.३० ४४६.०८ 
३२ | ठाणे | 0,00 F048 १५.३० 34.C8 
३३ | aul F000 |] ३२.९५ 94.30 ४८.२५ 
३४ | वाशिम १८१.३७ २४.७० १५.३० २२१.३७ 
३५ । यवतमाळ | e000 | 84.20 १५.३० ८१.१७ 
एकूण ८६४१.६८ १४४५.२१ ५७८.०९ १०६६४.९८ 
अक्षरी रूपये रू.शहाएऐंशी कोटी, | रू. चोदा कोटी, | रू.पाच GUE सहा 
एकेचाळीस लक्ष, | पंचेचाळीस लक्ष, | कोटी, कोटी, चौसष्ट 
अडुसष्ट हजार | एकवीस कोटी | अट्ठ्यात्तर हेग णत 
फक्त. फक्त. लक्ष,नऊ i 
हजार फक्त. | SU फक्त. 
Smita aetna 
Sachin ककव 
Rane 2, 
(स्मि.स.राणे) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


